श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १८ ऑक्टोबर, २०२३. 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.६४/कार्यासन-६, 
दिनांक:- ०२ मे, २०२३. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४७/ विसयो, 
दि.११मे, २०२३. 
४. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०६/कार्यासन-६, 
दिनांक ३१ मे, २०२३. 
५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो, 
दि. ०२ जून, २०२३. 
६. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०६/कार्यासन-६, 
दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२३. 
शासन निर्णय :- 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ सेवा राज्य 
निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.२५०,००,००,०००/- (रुपये दोनशे पन्नास कोटी फक्त) इतकी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 
रु.१२५,००,००,०००/- इतका निधी संदर्भ क्र. 3 व ५ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना 
वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून रु.१२५,००,००,०००/- 
(रुपये एकशे पंचवीस कोटी फक्‍त) वितरीत केला आहे. त्यानुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता 
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी एप्रिल, २०२३ ते मार्च, २०२४ या कालावधीच्या खर्चासाठी 
मंजूर केलेली रक्‍कम रु.१२५,००,००,०००/- (रुपये एकशे पंचवीस कोटी फक्त) या शासन निर्णयान्वये 
सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण 
पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणाळीवर 
देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ New CO 
Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे 
वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण 
जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 


३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च “"मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत 
योजना (ओटीएसपी), (०२) (०४) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (कार्यक्रम), ५०-इतर खर्च, (२२३५ 
सी १७२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो 


४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर देयके कोषागारात सादर करण्याची दक्षता 
घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त 
होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून 
त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास वया कार्यासनास पाठवावी. 
तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या 
नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न 
पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ,क्र.९०३/व्यय-१४, दि.०५ ऑक्टोबर, २०२३ 
आणि आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०६/कार्यासन-६, दि.१७ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०१८१४५३३२३६२२ असा आहे. हा NEAT 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 

PRASHANT ee wom 


2.5.4.20=759e87fbd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f1 8d726b6« 
8e6b832, postalCode=400032, st=Mahi hi 


‘ialNumber=5599270E38B296E5E5D814FF5976561A3EC66D875AEB425D735 
£1D7C12140929, PRASHANT PUNDLIK WAGH 


2023.10.18 15:03:15 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व विभागीय आयुकत, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२. सर्व जिल्हाधिकारी 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३, ४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 

८. आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

११. निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो, दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२३ 
अनुसूचित जमाती लाभार्थी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (२२३५ सी १७२ 


(रक्‍कम रुपयात) 
नियंत्रक अधिकारी एप्रिल, २०२३ ते मार्च, 
क्रमांक २०२४ 
jes a — a ae 

सी 
२ [(————_ - 8 

8 ४५८६००० 
३०००० 

पालघर ॥१००३७ २४४०३३६०० 
कोंकण विभाग २५६५४२७०० 
८ नाशिक Nooog 920000000 

९ धुळे ९००२६ ७७६२७०० 
जळगाव Nooqo 4& 432000 
११ अहमदनगर ॥१००३० १५८१७२०० 
नंदुरबार ००२७ ७१०१०२०० 
००४० ६६८४०० 

सोलापूर ००१९ १४६४५०० 

सातारा ॥१००३२ ७५२०० 
१ सांगली ॥९०००८ 11_0| 

= कोल्हापूर ॥९००३९ Po 
पुणे विभाग २२०८१०० 

नागपूर Nooag ४४६३७४०० 
१९ वर्धा ९००२५ ५९६२०२०० 

Q चद्रपूर Noo24 420000000 

२१ भंडारा Noo33 ५७६०९०० 

२ गडचिरोली ॥१००१३ १२००००००० 
गोंदिया ॥९००२४ १९७४९००० 

नागपूर विभाग ३६९७६७५०० 
२ अमरावती ॥९००११ ६२१७६६०० 
अकोला ॥१००४१ ८०११५०० 
२६ यवतमाळ Nooog 8483300 

2 बुलढाणा Noo3é १५४८२६०० 

२८ वाशिम ॥१००२२ ९३३४८०० 
अमरावती विभाग १४०४३९४०० 
२ औरगाबाद Noo3y ६१३९४०० 

३० बीड ॥००३४ ६४८०० 

३१ नांदेड Noo34 ७२६७००० 

३२ परभणी Noo4g २५३७५०० 

३३ उस्मानाबाद Nooo ८००८०० 

38 जालना ॥१००१५ ५०९४००० 

३५ लातूर Nooog २७०५१०० 
हिंगोली ००१७ ७३८५६०० 

औरंगाबाद विभाग ३१९९४२०० 

एकूण १२५००००००० 


